पुणे हहरातील शिवाजीनगर पोळीस वसाहत 
येथे ८४० नवीन सेवा निवासस्थाने 
बांधण्याच्या प्रकल्पातील एक इमारत संपूर्ण व 
आणखी एक इमारत जोत्यापर्यंत plinth 
level), यांचे बांधकाम मे. रमा-पुरुषोत्तम 
फाऊंडेशन, पुणे, यांनी स्वत:च्या खर्चाने 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


~ 


वाचा - १ 


2 


ee 


AS 


Cc 
eS 
~~ 


८४) 
na 


प्रस्तावना.- 


दिनांक ०२ जानेवारी २०१९. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२७-बी/ २८-बी-२/ शिवाजीनगर-बै.चा.निवा.इमा.बांध./ पुणे-शहर/ २९९/ 
२०१३, दिनांक १०.१०.२०१८. 


पोलीस आयुक्त, पुणे BEX, यांचे पत्र क्र. प्रलि/ पश्ा-४/ इमारत/ शिनगर/ 
बैठीचाळ-बांधकाम/ रमा-फाऊंडेडशन-परवानगी/ २०१८-पुणे, 


दिनांक १६.१०.२०१८. 


आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, म.रा., मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
१/ व्हेरी/ २(३८)/ २०१८-८११०, दिनांक २९.१०.२०१८. 


म.रा. पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई, यांचे पत्र क्र. 
पोगृम/ तांशा/ को/ शिवाजीनगर-पुणे/ ३४९२/ २०१८, दिनांक 
२२.११.२०१८. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२७-ब/ २८-ब-२/ शिवाजीनगर-बै.चा.निवा.इमा.बांध./ पुणे-शहहर/ २९९/ 
२०१३, दिनांक १४.१२.२०१८. 

पोलीस आयुक्त, पुणे हाहर, यांचे पत्र क्र. प्रलि/ पशा-४/ इमारत/ शिनगर/ 
बैठीचाळ-बांधकाम/ रमा-फाऊंडेडन-परवानगी/ २०१८-पुणे, 

दिनांक १८.१२.२०१८. 


पुणे हहरातील शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीतील बैठ्या चाळी पाडून त्या ठिकाणी 
प्रकार-२ ची ६७२ (आठ SHR, प्रकार-३ ची ८४ (एक SANA व प्रकार-४ ची ८४ (एक 
FAINT असे एकूण ८४० नवीन सेवा निवासस्थाने (१० SHAT अधिक “Amenities Block”) 


यांचे बांधकाम करण्याचा प्रकल्प हा म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 


यांच्याकडून हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला पुणे महानगरपालिका, पुणे, यांच्याकडून 
दिनांक २७.०९.२०१७ रोजी बांधकाम परवानगी प्राप्त झाली आहे. 


२. मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन, पुणे, या व्यापार सेवा क्षेत्रातील भारतीय अशासकीय 
(Indian Non-Government) नोंदणीकृत कंपनीने (OF. SIT. एन. क्र 
ठउु७०४९९९फीएन२०१६ एनफीएव १६५०९२), एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून, या प्रकल्पातील 
पोलीस शिपाईदलासाठी बांधावयाची एक इमारत संपूर्ण आणि आणखी एक इमारत 
जोत्यापर्यंत 077॥॥ level) स्वत:च्या खर्चाने बांधून देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्वेच्छेने पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर, यांच्याकडे सादर केला आहे. उक्त एक इमारत संपूर्ण व आणखी एक 
इमारत जोत्यापर्यंत बांधण्यासाठी अदमासे रु.२७ ते ३० कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून हे 
बांधकाम मार्च-२०२० पर्यंत पूर्ण करुन देणेबाबत मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांनी पोलीस 
आयुक्त, पुणे हाहर, यांना कळविले आहे. 


३. उक्त प्रस्तावाबाबत पोलीस महासंचालक, म.रा., आणि व्यवस्थापकीय संचालक, 
म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., यांचे अभिप्राय घेऊन शासनाने पुढील 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय.- 


पुणे शहरातील शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीतील बैठ्या चाळी पाडून त्या ठिकाणी 
८४० नवीन पोलीस सेवा निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रकल्पातील प्रकार-२ च्या सेवा 
निवासस्थानांच्या आठ इमारतींपैकी एक इमारत संपूर्ण आणि आणखी एक इमारत जोत्यापर्यंत 
(plinth level) यांचे बांधकाम मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन, पुणे, यांनी स्वत:च्या खर्चाने 
करण्यास, पुढील अटींवर, याद्वारे, मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी.- 


१) मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांनी उक्त बांधकाम हे स्वत:च्या खर्चाने करावे. 
त्याकरिता शासनाकडून निधी किंवा साधने देण्यात येणार नाही. 


२) मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांनी उक्त बांधकाम हे म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्या. यांच्या नकाशानुसार करावे. 


३) मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांनी उक्त बांधकामासाठी म.रा. पोळीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्या. विहित करतील त्या मानकाचे साहित्य व सामान वापरावे. 


४) मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांनी उक्त बांधकाम हे मार्च-२०२० पर्यंत पूर्ण करावे. 


५) म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. हे उक्त बांधकामावर देखरेख 
ठेवतील व त्यांना कामाच्या निरीक्षणाचे अधिकार राहतील. 


६) उक्त बांधकाम करण्याच्या प्रयोजनासाठी तात्पुरत्या वापरासाठी मे. रमा-पुरुषोत्तम 
फाऊंडेशन यांना जी जागा लागेल ती पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, यांनी सीमांकित 
करावी व तिचा तात्पुरता ताबा द्यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 


७) Uae बांधकाम किंवा बांधण्यात आलेल्या इमारती किंवा उक्त इमारती जेथे बांधण्यात 
येणार आहेत ती जमीन यांच्यावर मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन यांचा कोणताही 
अधिकार असणार नाही. 


८) उक्त बांधकाम करण्याच्या ऐवजात मे. रमा-पुरुषोत्तम WISI यांना शासनाकडून 
कोणतीही सोय, सवलत किंवा लाभ देय असणार नाही. 


२. उक्त प्रयोजनासाठी मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन, पुणे, यांच्याशी करारनामा 
करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, यांना, याद्वारे, प्राधिकृत करण्यात येत आहे. पोलीस 
आयुक्त, पुणे Bex, यांनी प्रारूप करारनामा झासनाच्या मान्यतेसाठी तात्काळ, पोलीस 
महासंचालक, म.रा., यांच्यामार्फत, सादर करावा. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१३१३३८१५२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL  - 
GOPAL 80१५: a 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह, (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
मे. रमा-पुरुषोत्तम फाऊंडेशन, पुणे (पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, यांच्यामार्फत) 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 
2) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


